८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब 
निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब 
निवृत्तिवेतनात दि.१ जानेवारी २०२४ पासून 
वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सेनिवे-२०२१/प्र.क्र.६४/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जानेवारी २०२४. 
संदर्भ: शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५९/सेवा-४, दि.२४.०१.२०१९. 


शासन निर्णय : 

८० वर्षे व त्यावरील राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार निश्चित झालेल्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनात वाढ दि.०१.०१.२०१९ पासून सुधारित 
करण्यात आला आहे. शासन आता असा आदेश देत आहे की, सदर दर दि.०१.०१.२०२४ पासून पुढीलप्रमाणे 
सुधारित करण्यात येत आहेत. 


वय वर्षे dod ८५ मूळ निवृत्तिवितनात २०% वाढ 
वय वर्षे ८५ पेक्षा अधिक ते ९० | मूळ निवृत्तिवेतनात ३०% वाढ 
वय वर्षे ९० पेक्षा अधिक ते ९५ | मूळ निवृत्तिवेतनात ४०% वाढ 
वय वर्षे ९५ पेक्षा अधिक ते | मूळ निवृत्तिवेतनात ५०% वाढ 
Goo 


4 | वय वर्षे १०० पेक्षा अधिक मूळ निवृत्तिवेतनात १००% वाढ 


०८ | AW] A] -5 


२. सदर लाभ केवळ दि.०१.०१.२०२४ पासून देय राहील. तत्पूर्वी वयोमानानुसार वाढीव निवृत्तिवेतन घेत 
असलेल्या निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित दरानुसार फरकाची रक्‍कम अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 

३. या निर्णयामुळे प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या निवृत्तिवेतन वाढीच्या रकमेची परिगणना 
करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई / कोषागार अधिकारी यांची राहील. 

४. शासन असाही आदेशा देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे, अशा मान्यता व 
अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असळेळी अशासकीय महाविद्यालये व 
कृषि विद्यापीठे, यांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेितनधारक 
यांना वरील निर्णय लागू राहील. 

प्‌. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार 
याचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या 
८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२१/प्र.क्र.६४/सेवा-४ 


६. यासंबंधीचा खर्च वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांची निवृत्तिवेतने ज्या 
अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा वतो त्या 
त्या लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२४०११६१६१६२०७५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
९. सदर झासन निर्णयाची इंग्रजी प्त सोबत जोडली आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

MANISHA YUVRAJ कद या 


8508, postalCode=400032, st=Maharasht 


KAMTE या किग 
(मनिषा यु.कामटे) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


AY 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
७ संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मुख्य लेखा परीक्षा, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 
९) उपमुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती. 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक. 
१) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 
१४) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
१५) राज्यपालांचे सचिव. 
१६) मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
१७) सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई. 
१९) प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील शाख), मुंबई. 
२०) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२१) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 
8 


Cc 
eS 
२-८ fee > *-> <>-> llc 


& 


~ 


२२) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

२३) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. 

२४) मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२५) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सवी. 

२६) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई Yoo ०३२. 
२७) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२१/प्र.क्र.६४/सेवा-४ 


२८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा बिल्डींग), पोट माळा, 
वांद्रे, मुंबई - ४०० ०५१. 
२९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
30) कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र पेन्वानर्स असोसिएशन, १४४९, सदाशिव पेठ, संकल्प खजिना महाल बोळ, 
एस.पी.कॉलेजसमोर, पुणे ४११ ०३०. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट पेंशानर्स असोसिएडान, बेळगांव. 
मंत्रालयातील सर्व विभाग. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी. 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण). 
संचालक, महानगरपालिका WIR, मुंबई. 
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक. 
सर्व विभागीय तंत्र शिक्षण उप संचालक. 
कुल सचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठे, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. 
कुल सचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
कुल सचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
कुल सचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोळी, जिल्हा रत्नागिरी. 
कुल सचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेर, जिल्हा रायगड. 
कुल सचिव, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर. 
बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई - ४०० ००१. 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२०. 
५१) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई - Yoo ००४. 
५२) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई - Yoo 093, 
43) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई - ४०० ०२५. 
५४) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - Yoo ०२१. 
५५) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई - ४०० ०२८. 
५६) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५८) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


39 
32 
33 
38 
34 
३६ 
३७ 
३८ 
38 


~~ Hoe weve ve CO Hee THe HOSOI sl Se as lc se EC SEC a eS Sela ae ele 


४१ 
४२ 
8३ 
85 
४५ 
४६ 
old 
छ्ट 
oS 


4o 


५९) कृषि व waa, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६०) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 
६१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२१/प्र.क्र.६४/सेवा-४ 


Increase in pension / family pension to 
pensioner / family pensioner of 80 
years of age and above with effect 
from 1% January 2024. 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Finance Department 
Government Resolution No. : PEN- 2021/C.R.64/SER-4 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Marg, 
Mantralaya, Mumbai- 400032. 
Date : 16 January 2024. 


Reference : Government Resolution, Finance Department No.PEN-2019/C.R.59/SER-4, 
dated 24/01/2019. 
Government Resolution: 
The pension / family pension of the pensioners / family pensioners of 80 years of age and 
above as per Seventh Pay Commission has been revised from 01.01.2019. Government is 


pleased to revise the said rate from 01.01.2024 as below: 


1 | Age 80 to 85 years Increase in basic pension 20% 

2 | Age above 85 to 90 years Increase in basic pension 30% 

3 | Age above 90 to 95 years Increase in basic pension 40% 

4 | Age above 95 to 100 years | Increase in basic pension 50% 

5 | Age above 100 years Increase in basic pension 100% 
2. The revised increased rate will be applicable only from 01.01.2024. No difference of 
revised increased rate will be payable for previous period to existing Pensioners / Family 
Pensioners. 
3. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority i.e. Pay and Accounts 


Officer, Mumbai / Treasury Officers as the case may be, to calculate the quantum of increase in 
the pension / family pension payable in each individual case. 

4. Government is also pleased to direct that the above decision should mutatis mutandis 
apply with necessary changes to those pensioners / family pensioners of 80 years of age and 
above of Recognized and Aided Educational Institutions, Non Agriculture Universities and 
affiliated Non-Governmental Colleges and Agricultural Universities, etc. to whom pension 


scheme is made applicable. 


5. In exercise of the powers conferred by the proviso under Section 248 of Maharashtra 


Zilla Parishad and Panchayat Samitis Act 1961 (Maharashtra Act number Five of 1962) and of 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२१/प्र.क्र.६४/सेवा-४ 


all other powers enabling it on that behalf, the Government is further pleased to decide that 
above decision shall apply to the pensioners / family pensioners of 80 years of age and above of 
Zilla Parishads. 

6. The expenditure on this account should be debited to the Budget Heads to which the 
pensions of the pensioners mentioned in the above paras are debited and should be met from the 
grants sanctioned thereunder. 

Ti This Government Resolution is available on the website of Government of Maharashtra 


i.e. www.maharashtra.gov.in and its computer code number is 202401161616207505. This order 


has been signed digitally. 
By order and in the name of Governor of Maharashtra. 
Digitally signed by MANISHA YUVRAJ KAMTE 
M A N | 5 H A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a7f08db39 1 Oecf0f88c442fbde20f7b84e70dfd0bf4dcd977a 
bab75b3fcb8508, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=11602E78DA072F96AFOEDE7966315FA5SB93A2119E4 
A490D340E527F96DBA01D3, cn=MANISHA YUVRAJ KAMTE 


Date: 2024.01.16 16:16:03 +05'30' 


( Manisha Y.Kamte) 
Deputy Secretary to Government. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


